सन २०२३-२४ या वर्षासाठी पुनरिक्षण समिती 
व विभागीय शुल्क नियामक समिती वरील 
अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांचे मानधन अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शारौशु-२०२३ /प्र.क्र.४४/एस एम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 93 जुले, 2023 


वाचा:- 
१. झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र. शाशौशु-२०१९/प्र. क्र. ५७/१९ एस एम- 
६ दि. २० फ़ेब्रुवारी, २०२० 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र. शाशौशु-२०१९/प्र. क्र. ५७(भाग-१)/१९ 
एस एम-६ दि. ०७ जून, २०२१ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शाशैशु-२०१९/प्र. क्र. ५७/एस एम-६ दि. 
२० डिसेंबर, २०२१ 
४. शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. अंदाज-१८४/निवितप्र/ दि. २२ जुन, 
2023 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या कलम ७ नुसार संदर्भाधीन 
क्र. (2) येथील अधिसूचनेद्वारे विभागीय शुल्क नियामक समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. तर 
कलम ११ नुसार संदर्भाधीन क्र. (१ येथील अधिसूचनेद्वारे पुनरिक्षण समिती गठित करण्यात आली 
आहे. तसेच पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती वरील अध्यक्ष व अशासकीय 
सदस्यांना प्रतिदिन प्रतिबेठक या दराने मानधन देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समितीच्या 
अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांचे मानधन अदा करण्यासंदर्भात निधी मागणीचा प्रस्ताव उपसंचालक, 
(अंदाज व नियोजन) शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. (४ अन्वये 
शासनास सादर केला आहे. यानुषंगाने सन २०२३-२४ या वर्षासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक 
समितीच्या अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित रु.३८.४० लक्ष 
तरतूदीमधून विभागास उपलब्ध झालेला रु. ०७.६८ लक्ष (अक्षरी रुपये सात लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशैशु-२०२३ /प्र.क्र.४४/एस एम-६ 


२. यासंदर्भात होणारा खर्च मागणी क्र. ई-२ २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० सर्वसाधारण ००१, 
संचाळन व प्रशासन (००) (०६) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत 
शुल्क निर्धारण समिती (2202 ।४६१) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीखाली सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध रु.३८.४० लक्ष तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दिनांक दि. १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार 
उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. याकरीता सहायक संचालक (लेखा) 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्‍त 
शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१६१९०४२१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by BABASAHEB 5 KHANDARE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=42c33d95e5b6d423b1 1f5d5412293791202875¢3cd 


092f8a92fc482987 10c1, postalCod: 


Number=A15462FEAF 1309A7E9E1F877D2336E32FF1A 
88C85074F71F7C1B8BCEC1D651F6, BABASAHEB 5 


(बाबासाहेब खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.अर्थसंकल्प कक्ष, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.निवड नस्ती (एस एम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


